बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि ब्रेक 
वॉटर विकास या योजनेकरिता मागणी क्र. 
बी-७, मुख्य लेखाशीर्ष ३०५१, बंदरे व 
दीपगृहे या लेखाशीर्षाखाली सन २०१३-१४ 
साठी निधीचे वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएलळएन १०१३/प्र.क्र. २६६/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २८ मार्च, २०१४. 
वाचा 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/ लेखा/ 

अर्थ-२/ १३०, दिनांक २४.१०.२०१३, दिनांक १५.१.२०१४ व दिनांक १८.३.२०१४. 
शासन निर्णय 

बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि ब्रेक वॉटर विकास या योजनेकरिता “मागणी क्र. बी-७, 
ळेखाशीर्ष क्र. ३०५१- बंदरे व दीपगृहे, (८०) सर्वसाधारण, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना सहाय, (०१) सागरी मंडळास (मेरीटाईम बोर्डास) सहायक अनुदान (०१)(०८) बंदरापर्यंत 
रस्ते/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्चजल) विकास (योजनांतर्गत) (३०५१०७६८), ३१, सहायक 
अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१३-१४ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. ५ 
कोटी तरतुदीपैकी रु. ४ कोटी (रुपये चार कोटी फक्त) इतकी तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड मुंबई यांनी वित्तीय नियम व विनियम, शासन 
निर्णय, आदेश, अधिनियम, दक्षता आयोगाने वेळोवेळी केलेली निरीक्षणे व वित्तीय कार्यपद्धती अवलंबून 
हा निधी खर्च करावा व या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे ३ महिन्यांत शासनास सादर करावी. 
३. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 
४. Brame निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने, वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. 
१९५/१४/व्यय-८, दिनांक २१.३.२०१४ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन १०१३/प्र.क्र. २६६/बंदरे-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४०४१२०१५७४०२९ असा आहे. हा BAST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


>» ०७७८-१७ A -0 


oe 6 © 


i Digitally signed by Sandip 
S a n d | p Shamrao Kamble 
DN: CN = Sandip Shamrao 
Kamble, C = IN, S = 
S h a aa rao Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2014.04.04 12:49:29 


Kamble +0580 


(सं. शा. कांबळे ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 

निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


